सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापना 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ६ ] 


गुरुवार , दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ 


[ किंमत : १८ रुपये] 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे | भाग एक- अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक -अ , चार - अ, चार -ब व १३८ आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागाशी १० 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १४४ व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , १४ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ १४४ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


___ १५० 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


Prosecutor, Shall be paid by Home Department as per the 


LAWAND JUDICIARY DEPARTMENT, 


proposal approved by this dept. 


3 . His appointment is strictly subject to the conditions of 


Hutatma Rajguru Chowk,Madam Cama Road , 


service laid down in the Maharashtra Law Officers 


Mantralay,Mumbai - 400 032 . 


(Appointments , Conditions of Service and Remuneration ) 


Dated 27th January, 2016 . 


Rules 1984 . 


NO . SPP- 2016/ UOR30/ D - XIV :- Inexercise ofthe powers 


4 . The Governmentreserves the rightto revoke /modify / 


conferred by the section 32 of the Protection of Children from 


annul the order without assigning any reasons. 


Sexual Offences Act, 2012 the Government of Maharashtra 


By Order and in the name of theGovernor ofMaharashtra . 


hereby appoints Adv. Shri. Sayyad Ajhar Ali as “ Special 
Public Prosecutor ” for conducting the Special Case No. 35 / 


S. R. KELUSKAR, 
Under Secretary, Government of Maharashtra . 


2015 pending before Sessions Court, Beed , Dist. Beed . 


2. The fees of Shri. Sayyad Ajhar Ali, Special Public 


औ . भाग १ - ६ 


१३८ 


भाग १ - पुरवणी ___ महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ 


१३९ 


of the proposed modifications of substantial nature and to 
submit his report to the Government (hereinafter referred to 
as “ the said Officer” ) ; 


Urban Development Department , 


Mantralay,Mumbai - 400 032 . 


Dated 20th August, 2015 


And whereas, the said officer submitted his report to the 
Government vide his Marathi letter No. y-fyftex fa . . dunya 
(G .FT. Fiquit /36T| / ETTİPBÀI 1915 ,, dated the 28th August, 


2014 ; 


And whereas , in accordance with sub section (3) of section 
31 of the said Act, the Government of Maharashtra has taken 
into consideration the objeations and suggestions received 
and the report of the said Officer ; 


TheMaharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 
No. TPS - 3014 / 286 /CR - 192/2014 /UD - 30 : - Whereas, in 
accordance with sub section ( 1 ) of section 31 of the 
Maharashtra Regional and Town PlanningAct , 1966 
(Maharashtra Act, No XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as " the said Act ”) the Government of Maharashtra has 
sanctioned a part of the draft Development Plan for the area 
within the limits of the Vaijapur Muncipal Council , (Dist. 
Aurangabad ) (hereinafter referred to as “ the said Development 
Plan ” ) vide Urban Development Department s Notification 
No . TPS - 3012/591/ CR -94/2012/UD - 30 , dated 21st December, 
2012 (hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) 
published in the Official Gazette , part I- A , Aurangabad 
Divisional Supplement , dated 22nd March , 2013; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it by 
the sub section ( 1 ) of section 31 of the said Act and all other 
powers enabling it in that behalf , and after consoluting the 
Director of Town Planning, Maharashtra State , the Government 
OfMaharashtra hereby sanctions the draft Development Plan 
of the Vaijapur Muncipal Council as regards the said Excluded 
Parts in termsOf E .P.Nos. 1 to 10, as specified in the Schedule 
of Modification annexed hereto , which shall be a part of the 
final Development Plan of the Vaijapur Muncipal Council as 
regards the said Excluded Parts . 


And whereas, the Government published the proposed 
modification of subststial nature as the excluded parts of the 
said development Plan (hereinafter referred to as “ the said 
Excluded Parts ”) vide uraban Development Department s 
Notice No. TPS - 3012 /591/ CR - 94 ( A )/ 2012 / UD -30 , dated 


The Final Development Plan in respect of the said Excluded 
parts of the Vaijapur Muncipal Council (viz E .P. Nos. 1 to 10 ) 
shall come into force after one month from the date of 
publication of this notification in the OfficialGazette . 


This Notification shall also be available on Government 


21st December, 2012 (hereinafter referred to as “ the said 
Notice ”) published in the OfficialGazette , Part I-A , Aurangabad 
Divisional Supplement, dated 22nd march , 2013 on pages Nos. 
8 to 10 . corrigendum published on dated 24th June 2014 on 
pages No . 1 & 2 , for inviting suggestions / objections from 
the general public under second proviso to sub section ( 1) of 
section 31 of the said Act.; 


web site - www .maharashtra .gov. in 


By order and in the name of Governor of Maharashtra 


And whereas, in accordance with sub section (2 ) of section 
31 of the said Act, the Government, vide the said Notice , 


M .M . PATIL , 
Under Secretary to Government. 


appointed the then Deputy Director of Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad as “ the Officer” to hear 
the persons submitting objections or suggestions in respect 


१४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ औरंगाबाद विभाग 


Development Plan of Vaijapur (Second Revised ) 
AccompanimentofGovernment Notice No. TPS -3014 /286 /C . R . 192 /2014 /UD - 30 , Dated : 20th August, 2015 . 

SCHEDULE OF MODIFICATIONS OF SUBSTANTIAL NATURE 


Sr. No, 


Excluded Site No./ 
part No. | Location 


Proposal as per Proposal as per plan Modifiacation of 
Plan published submitted to the substantial nature as 
under section Government for sanction proposed by the 
26 of M .R . & T .P. under section 30 of the Government under 
Act, 1966 M .R . & T.P . Act, 1966 . section 31 ( 1) of the 

M .R . & T . P .Act, 1966 


Modification 
sanctioned by the 
Government under 
Section 31 ( 1 ) of the 
M . R . & T .P. Act. 1966 


1. 


2. 


3. 


6 . 


EP.- 1 


Site No. 84 
S . No . 
271 (pt.) 


| 2. 


EP -2 


Site No.64 
S . No. 186 
(pt.) 


Town Hall " Site No. 84 - Town hall ” “ Site No. 84 - Town hall” Kept in abeyance in 

is deleted and area so is proposed to be view of the order of 
deleted is included in shifted from S . No 271 the Hon . High Court 
residential zone , the site to S . No. 62 towards incase No. 249 /2013. 
deleted ia shifted in S . No. south of 18 Mt. wide 
62 towards south of East - West D . P Road 
18 Mt. wide East - West and area of S . No. 271 
D . P . Road . 

thus released is 
proposed to be 

included in 

residential zone. 
Play Ground The Site No. 64 is deleted “ Site No. 64 - Play “ Site No. 64 - Play 

and area so released Ground ” is proposed Ground” is retained 

is included in to be retained on S . No. on S . No. 186 as 
residential zone . The site 186 . 

shown on Plan . 
No. 64 is shifted to S . No. “ Site No. 64 - Play “ Site No. 64 - Play 
172 as shown in plan . Ground” shown in Ground ” shown in 

S . No. 172 as per pre S . No. 172 as per pre 
published Plan is published Plan is 
proposed to be deleted deleted and the land 
and the land so released so released is included 
is proposed to be in Residential 
included in Residential Zone . 

Zone. 
“ Play Ground ” “ Site No. 47 - Play “ Site No. 47 - Play “ Site No. 47 - Play 
and 

ground” and “ Site No . 57 Ground ” and “ Site No. Ground ” and “ Site 
“ Primary School Primary School and Play 57 - Primary School and No. 57 - Primary 
& Play Ground ” Ground ” and 12 .00 Mt. play Ground ” and 12 .00 School and Play 

wide D .P. Road are deleted Mtwide D . P. Road are Ground ” and 12 . 00 
and the area released is proposed to be deleted Mt. wide D .P.Road are 
included residential zone and Site and the area so released deleted and the area so 
No. 47 - Play Ground and is proposed to be included released is included 
Site No.57- Primary School in residetial zone . “ Site in residential zone . 
and Play Ground are No. 47 - Play Ground ” “ Site No. 47 - Play 
shifted in S . No. 63 and “ Site No. - 57 Ground” and “ Site 
& 79 respectively. Primary School and Play No. - 57 Primary 

Ground ” are proposed School and Play 
to be shifted to S . No. Ground ” are shifted 
63 & 79 respectively to S . No.63 & 79 
as shown on plan . respectively as shown 

on plan . 


3. 


EP - 3 


Site No. 47 


& 


Site No. 
57 S . 
No. 80 
(pt.) 


भाग १ - पुरवणी महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ 

१४१ 
| 4 . EP - 4 Site No. 66 “ Primary School “ Site No. 66 - Primary “ Site No66 - Primary “ Site No 66 - Primary 

S . No. 18 and Play Ground ” | School and Play School and Play School and Play 
5 (pt) and 12 .00 mt wide Ground ” and 12 . 00 mt Ground ” and 12.00 mt Ground ” is shifted in 
D . P. Road . wide D . P . Road is wide D . P . Road is S . No. 171 as shown 

deleted and area so proposed to be deleted on plan and 12 . 00 Mt 
released is included in and area so released wide D . P . Road is 
residential zone. Site is proposed to be retained as per the 
No . 66 and 12 .00 Mt included in residential Plan submitted under 
Road is shifted in S . zone. Site No. 66 and Section 30 of M . R . T . 
No. 171 as shown on 12. 00 mt. road are P. Act, 1966 . 
plan . 

proposed to be shifted 
in S . No. 171 as shown 

on plan . 
5 . EP - 5 Site No. 13 Slaughter 

“ Site No. 13 is deleted Site No. 13 is proposed Site No. 13 is 
S . No. 30 1 (pt) | 

and area so released is to be deleted from S . No. shifted from S . No. 
house 

included in residential 301 and area so released 301 and area so 
zone . Site No . 13 is is proposed to be released is included 
shifted to S . No. 328 as included in residential in residential zone. 
shown on plan . zone. Site No. 13 is Site No. 13 is shifted 

proposed to be shifted to to S . No. 328 as 
S . No . 328 as shown on shown on plan . 

plan . 
6 . EP - 6 Site No. 107 Garden 

“ Site No. 107 Garden ” Site No. 107 on S .No. Site No . 107 is 
S . No. 39 

is rearranged in S . No. 392 rearranged as shown rearranged in S . No. 
| 2 (pt) 

392 as shown on plan . on plan and area so 392 and area so 

released is included in released is included 
residential zone. The in residential zone. 
“ Site No. 107 Garden is 
rearranged in S . No. 392 

as shown on plan . 
7. EP - 7 Site No. 65 High School “ Site No. 65 - High The “ Site No . 65 High The “ Site No. 65 

S .No. 17 and Play School and Play School and Play Ground” High School and Play 
2 (pt) 

Ground Ground ” is be is proposed to be Ground” is 

rearranged in S.No. 172 rearranged on S . No. 172 rearranged on S . No. 
(pt.) as shown on plan . (pt.) on north side of 172 (pt.) on North 

“ Site No. 65” as shown side of “ Site No. 66 ” 
on plan and area so as shown on plan 
released is proposed to and area so released 
be included in residential is included in 
zone . 

residential zone. 


8 . 


EP - 8 


Site No . 52 . Government Site No . 51 is shifted “ Site No .51 - Garden ” “ Site No. 51 
S .No. 75 Offices and Staff to S . no. 74 . 

is proposed to be Garden ” is reinstated 
(pt) Quarters, Garden 

reinstated in S. No. 301 | in S . No. 301 as per 
as per the paln published the plan published 

under section 26 and under section 26 of 
Site No.51 S . 

“ Site No. 42 -Garden ” is M .R . T. P Act, 1966 
No. 74 

proposed to be and “ Site no. 42 - 
reinstated in S .No. 53 as | Garden ” is reinstated 
per plan published under in S .No. 53 as per the 
section 26 . 

plan published under 

section 26 of 
The unoccupied area 

M .R . T.P. Act , 1966 . 
of “ Site No . 51 - Garden ” 
in S .No. 74 as per the pre 
published plan and the 

The unoccupied 
unoccupied are of “ Site 

area of “ Site No . 51 - 
No. 52 - Govt. Offices 

Garden ” in S . No . 74 
and Staff Quarters” are 


१४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ औरंगाबाद विभाग 

proposed to be amalgamated is retained as “ Garden ” and 
and reserved as “ Site no. 52 - | the unoccupied area of 
Town Plaza ” as shown on Plan . / “ Site No . 52 - Government 

Offices and Staff Quarters ” 
The occupied area of the said 

is retained as “Government 

is re 
“ Site No.51 -Garden ” in S . No. | 

Offices and Staff Quarters ” . 
74 as per pre published plan is 
proposed to be deleted from the The occupied area of the 
reservation and included in said “ Site No . 51 - Garden " 
Residential zone. The occupied in S . No . 74 as per pre 
area of the said “ Site No. 52” in published plan is deleted 
S . No . 75 is proposed to be from the reservetion and 
included in Public - semiPublic 

included in Residential 
zone as shown on Plan . 

Zone . The occupied area of 
the said “ Site No. 52” in 
S .No. 75 is included in 
published Semi Public zone 

as shown on Plan . 
Congested Congested Congested area The Congested area The Congested area 
area boundary 

boundary 

boundary near Nirmala Devi boundary near Nirmala Devi 

Girls Hostel is proposed to be Girls Hostel is proposed to 
boundary 

revised as shown on plan . be revised as shown on plan . 


EP - 9 


area 


10 . 


Agricultural 
zone 


EP - 10 | Zoning on S . | Agricultural 

No . 188 (pt.), zone 
190 (pt.), 191, 
192 , 251, 252 


The area uder S . Nos. 188 
(pt.), 190 (pt.), 191, 192 , 251, 252 
situated towards south of the 
Express Highway is proposed 
to be included in residential 
zone . 


The area under S . Nos. 188 
(pt.), 190 (pt.), 191, 192, 251, 
252 situated towards south 
of the Express Highway is 
included in residential zone . 
While sanctioning the Lay 
Out Plans in these Lands, 
15 % of the total area shall be 
kept as Amenity Plot in 
addition to the 10 % Layout 
Open Space . 


M .M . PATIL , 


under Secretary to Government. 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ 


१४३ 


Urban Development Department , 


Mantralay,Mumbai - 400 032 . 


Dated 29th December, 2015 


नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक २९ डिसेंबर , २०१५ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस - २९१५/ प्र.क्र .- २२१/ २०१५ / नवि - ३० 
- ज्याअर्थी, जालना शहराची द्वितीय सुधारीत विकास योजना, महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे 
कलम ३१ अन्वये , नगरविकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस - १९१२/ 
१०९१/ प्र. क्र .१८१/ २०१२/ नवि - ३० , दि . ०२ एप्रिल , २०१३ अन्वये भागशः 
मंजूर केली असुन ती दिनांक ०३ ऑक्टोबर , २०१३ पासून अंमलात आली 
आहे . (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सर्व्हे नं . ४१२ मधील ० .१६ 
हेक्टर जागा सार्वजनिक - निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट आहे. ( यापुढे 
“उक्त जमीन " असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, जालना नगर पालिकेने उक्त अधिनियमच्या कलम ३७ 
( १ ) मध्ये दिलेली वैधनिक पध्दती अनुसरुन उक्त विकास योजनेतील उक्त 
जमीन सार्वजनिक - निमसार्वजनिक विभागातून वगळून रहिवास विभागात 
समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव (यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल " 
असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल 
मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


The Maharashtra Regional & Town Planing Act, 1966 . 
No. TPS -2915/CR- 221/2015 UD -30 : - Whereas, the Second 
Revised Development Plan of Jalna City , Dist- Jalna has been 
sanctioned by the government under section 31 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Maharashtra Act, No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter refered to 
as “ the said Act ) vide Notification No . TPS - 2912 / 1091/CR 
181/ UD -30 , Dated 2nd April , 2013 and has come into force 
with effect from the 03rd October , 2013 (hereinfter refered to 
as “ the said Development Plan ” ); 


and whereas , in the said Development Plan, land , 
admeasuring 0 .16 Ha., bearing Survey No 412 (hereinafter 
referred to as“ the said land ” ) is included in “ Public -Semipublic 
Zone ". 


आता , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २) अन्वये व 
त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन मंजूरी देत आहे आणि त्यासाठी 
उपरोक्त दिनांक ०२ एप्रिल , २०१३ ची अधिसुचना सुधारीत करण्यात येत 


And whereas ,the Jalna Municipal Council,after following 
all the legal formalities stipulated under section 37 ( 1) of the 
said Act, has submitted to the Government for its sanction, a 
proposal for modification of the said Development Paln so as 
to change the allocation of the said land from Public -Semipublic 
Zone to Residential Zone (hereinafter referred to as “ the 
Proposed Modification ” ); 


आहे; 


“विकास योजना मंजूरीच्या अधिसुचनांच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या 
नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे; 


नोंद 


And whereas , as after making necessary enquries and 
consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State 
pune, the Government is of the opinion that the Proposed 
Modification should be sanctioned ; 


"द्वितीय सुधारीत विकास योजना जालना मधील सर्व्हे क्र . ४१२ मधील 
०. १६ हेक्टर क्षेत्र नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे सार्वजनिक - निमसार्वजनिक 
विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. ” 

उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , जालना 
नगर परिषद , जालना यांच्य कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरीकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येईल . 

सदरची अधिसुचना शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेत 
स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

म. मो . पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred on it 
under sub -section (2 ) of section 37 of the said Act, the 
Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed 
Modification in the said Development Plan and for purpose 
amends the above said Notification dated the 2nd April , 2013 


as follows : 


१४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ 


औरंगाबाद विभाग 


“ In the schedule of Modifications appended to the 
Notification santioning the said Development Plan , the 
following new entry shall be added after the entry ” 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


विषय :- नगर पंचायती निवडणूका - २०१५ - १६ शस्त्रास्त्र बंदी बाबत . 


ENTRY 


आदेश 


“ In the Second Revised Development Plan of Jalna City , 
the allocation of the land admeasuring 0 .16 Ha, bearing survey 
No 412 is changed from Public -Semipublic to ResidentialZone, 


as shown an place ” . 


क्र . २०१५ / डीसी - १ / कावी - १ :- मा . राज्य निवडणूका आयोगाने 
दिनांक ०४/ १२/ २०१५ रोजी राज्यात नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीचा 
कार्यक्रम घोषीत केला असुन , कार्यक्रम घोषीत केल्याच्या दिनांकापासून 
आदर्श आचार संहिता अंमलात आली आहे . जिल्हयात नगर पंचायत औंढा 
ना . सेनगाव येथे निवडणूक होणार आहेत . राज्य निवडणूक आयोगाने 
त्यांच्याकडील आदेश दिनांक ४/ १२ / २०१५ नुसार निवडणूकीची प्रक्रिया पुर्ण 
होण्याच्या दिनांका पर्यंत जिल्हयातील औंढा ना . व सेनगाव तालुक्याकरीता 
आदर्श आचारसंहिता लागू केली आहे . 


A copy of the part Plan showing the aforesaid sanctioned 
modification shallbe available in the Office of the chief Officer, 
Jalna Municipal Council, Jalna, during office hours on all 
working days for inspection of public for a period of one 


month . 


This Notification shall also be published on the Govt. 


ज्याअर्थी, निवडणूक आचार संहितेचा भंग होवू नये व सदरील 
निवडणूक सुरळीत व शांततेत पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातुन आणि कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधीत राहणेसाठी मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील 
आदेश क्रमांक स्थास्वसं २०११/प्र.क्र .२५/ का -५ दिनांक २९ डिसेंबर , २०११ 
मधील निर्देशानुसार निवडणूक जाहीर झाल्याच्या तारखेपासून निवडणूक 
प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत जिल्हयातील औंढा ना व सेनगाव येथे शस्त्र अटकावून 
ठेवणे आणि शस्त्र परवाना धारकांना शस्त्र सोबत घेवून वावरण्यास मनाई 
करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झालेली आहे . 


website www .maharashtra.gov . in 


By order and in the name of theGovernor ofMaharashtra , 


M. M . PATIL , 
Under Secretary to Government. 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


त्याअर्थी मी , जिल्हादंडाधिकारी हिंगोली , फौजदारी व्यवहार संहिता 
१९७३ चे कलम १४४ मधील प्राप्त अधिकाराचा वापर करून मा . राज्य 
निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्रमांक स्थास्वसं - २०११ / प्र .क्र . २५/ का - ५ 
दिनांक २९ डिसेंबर २०११ नुसार कोणत्याही शस्त्र परवाना धारकास विशेष 
परवानगी शिवाय हिंगोली जिल्हयातील औंढा ना . व सेनगाव येथील कार्यक्षेत्रात 
शस्त्र सोबत घेवून फिरण्यास / वावरण्यास / याद्वारे निर्बंध घालीत आहे. सदरील 
कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी / कर्मचारी /बँक / शासनाचे अंगीकृत उपक्रम / 
संस्थेचे सुरक्षागार्ड यांना लागू राहणार नाही . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 


हे आदेश दिनांक १/ १२/ २०१५ पासून ते दिनांक ११/ १/ २०१६ पर्यंत 
अंमलात राहतील . 


प्रत्येक इसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी 
आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसने जाहीर करुन त्यास प्रसिध्दी करावी , असेही 
आदेशीत करीत आहे . 


क्र . सहानि/ कक्ष- ४/ NND/KWT/ GNL/(0) ६९३/ नोंदणीबाबत/ २०१६ - 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ता . किनवट जि . नांदेड यांनी प्रमाणीत 
केले की , अभिनव स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था , मर्या. साईनगर , 
किनवट ता . किनवट , जि . नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० मधील ( सन १९६१ चा ) अधिनियम क्रमांक - २४ कलम - 
९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक NND/KWT / GNL/( 0) ६९३/ २०१६ दिनांक 
२१/ ०१/ २०१६ च्या क्रमांकाने नोंदणी करण्यात आली. 

महाराष्ट्र संस्थाचेनियम १९६१ मधील १९६१ मधील नियम क्रमांक १० 
( १) अनुसार संस्थाचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” आहे . 
किनवट , २१ जानेवारी , २०१६ . 


हे आदेश आज दिनांक १/ १२ / २०१५ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी 
निर्गमीत करण्यात आले. 


हिंगोली, १ डिसेंबर, २०१५ . 


दुर्वाचनिय , 
जिल्हादंडाधिकारी, हिंगोली . 


पी . एम .गायकवाड , 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ता . किनवट 


७ 


भाग १ - पुरवणी महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ 

१४५ 
५ . २०० मिटर परिसरातील सर्व प्रकारचेमंडपे , सर्व दुकाने , माबाईल , 

कॉडलेस फोन, पेजर , वायरलेस सेट , ध्वनीक्षेपके , सर्व प्रकारचेफेरीवाले व 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

इलेक्ट्रॉनिक इतर उपकरणे यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. आणखी 

असे की , संबधीतास नोटीस बजावून त्यांचेम्हणने ऐकून घेण्यास पुरेसा 
वाचा :- उपजिल्हाधिकारी ( सा .) हिंगोली यांचे पत्र क्र . २०१५ / पत्र क्र . 

अवधी नसल्याने आणिबाणीचे प्रसंगी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे 
२०१५ / ग्रापन/ कावी दि . ०६ /०१/ २०१६ 

कलम १४४ ( २) अन्वये एकतर्फी आदेश निर्गमीत करण्यात येत आहे . 
आदेश 

हिंगोली , जानेवारी , २०१६ . 
क्र . २०१५/ डि सी - १/ कावी - ४५ :- मा . राज्य निवडणूक आयोग , 

दुर्वाचनिय , 
महाराष्ट्र यांनी नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ -२०१६ चा कार्यक्रम 

जिल्हादंडाधिकारी,हिंगोली . 
घोषीत केला असून , कार्यक्रम घोषीत केल्याच्या दिनांकापासून आदर्श 
आचार संहिता अंमलात आली आहे . 


मक 


ल्याच्य 


अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


ज्याअर्थी, निवडणुक आचार संहितेचा भंग होवु नये व सदरील निवडणूक 
सुरळीत व शांततेत पार पाडण्याच्या दृष्टीकोणातुन आणि कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधीत राहण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहीता १९७३ चे कलम १४४ लागू 
करुन ज्या ठिकाणी मतदान होणार आहे त्या मतदान केंद्राच्या ठिकाणापासून 
२०० मिटर परिसरतील सर्व प्रकारचे मंडपे , सर्व दुकाने , मोबाईल , कॉडलेस 
फोन , पेजर , वायरलेस सेट , ध्वनीक्षपके , सर्व प्रकारचे फेरीवाले व इतर 
इलेक्ट्रानिक उपकरणे , निवडणूकीच्या कामाव्यतिरिक्त खाजगी वाहन , संबंधीत 
पक्षाचेचिन्हांचे प्रदर्शन व निवडणूक कामाव्यतीरिक्त व्यक्तीस प्रवेश करण्यास 
प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे . 


वाचा.- पोलीस अधिक्षक , हिंगोली यांचे पत्र क्र . जिविशा/ का . व. सु / 

२०१६ हिंगोली , दिनांक - ०५/ ०१/ २०१६ , 


मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ) नुसार . 


आदेश 


त्या अर्थी, मी , जिल्हादंडाधिकारी हिंगोली फौजदारी संहिता १९७३ चे 
कलम १४४ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन या 
आदेशाद्वारे असे निर्देश देत आहे की , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 
२०१५ ची प्रक्रिया हिंगोली जिल्हयात ज्या ठिकाणी मतदान व मतमोजणी 
होणार आहे . त्या मतदान केंद्राच्या ठिकाणी दि . ९/ ०१/ २०१६ चे सकाळी 
१०. ०० वाजेपासून ते दिनांक १० /०१/ २०१६ चे सायंकाळी १९.०० वाजेपर्यंत 
व तसेच दिनांक ११/ ०१/ २०१६ रोजी मतमोजणीच्या ठिकाणी सकाळी 
०७. ०० ते सायंकाळी ०५ .०० वाजेपर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे 
कलम १४४ लागू करीत आहे . तसेच प्रत्येक ईसमावर हे आदेश तामील 
करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसने 
जाहीर करुन त्यास प्रसिध्दी करावी असे आदेशीत करीत आहे . 


क्रमांक - २०१५/ डि सी - १/ कावी - ३७ .- ज्याअर्थी, संदर्भीय पत्रान्वये 
पोलीस अधिक्षक , हिंगोली यांनी कळविले आहे की , हिंगोली जिल्हयात 
आगामी काळात दि . १० / १/ २०१६ रोजी नगर पंचायत निवडणूकीचे आयोजन 
करण्यात आले असुन दि . ११/०१/ २०१६ रोजी मतमोजणी होणार आहे 
दि . १४/०१/ २०१६ रोजी संक्रांत सण साजरा होणार आहे , तसेच सध्या 
दुष्काळाग्रस्त परिस्थिती निर्माण असल्याने विविध पक्षसंघटना यांचेकडून 
आपले मागण्याकरीता धरणे, मोर्चे, रस्ता रोको , उपोषण व आत्मदहन 
सारखे आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या दरम्यान 
उद्दभवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी संपुर्ण हिंगोली जिल्हयात दिनांक 
१० / १/ २०१६ रोजीचे ०६ .०० वा . पासून ते दि . २४/ ०१/ २०१६ रोजी चे 
२४ .०० वा . पावेतो मु . पो . का . कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश निर्गमित 
होण्यास विनंती केली आहे . 


१ . उपरोक्त नमुद ठिकाणी १०० मिटरच्या परीसरात व्यक्तीच्या समुहास 
मुक्त संचार प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात येत आहेत . 


त्या अर्थी, सार्वजनीक शातंता आणि सुव्यस्था अबाधित राहण्यासाठी 
आदेश काढणे आवश्यक आहे . म्हणुन मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
कलम ३७ ( १) (३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , हिंगोली या आदेशाव्दारे खालील प्रमाणे 
निर्देश देत आहे . 


२. सदरील आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेले निवडणूक 
निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय परिसर व मतदान केंद्रांच्या १०० मीटर 
परिसरात व्यक्तीच्या समुहास मुक्त संचार प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात येत 
आहे. 


१ . शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्या व्यक्तिरिक्त कोणतीही 
व्यक्ती सार्वजनीक ठिकाणी त्यांच्या जवळ शस्त्र , काठी, तलवार बंदुका 
बाळगणार नाहीत . 


३. सदरील आदेश निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले 
अधिकारी/ कर्मचारी व मतदान केंद्रांच्या परिसरातील लागू होणार नाहीत . 


२. लाठया , काठया , शारीरिक इजा होण्यास कारणीभूत ठरतील , 
सहज हाताळता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत . 


३ . कोणताही क्षारक पदार्थ , स्फोटके द्रव्ये जवळ बाळगणार नाहीत . 


४ . मतदान केंद्रांच्या परिसरात व मतमोजणीच्या ठिकाणी मिटरच्या 
आत वाहन घेवून जाण्यास निर्बंध घालण्यात येत आहेत . 


४. दगड किंवा इतर क्षेपणीक उपकरणे , विटबंनात्मक नकलाकिंवा 
सर्व प्रर्वतक द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही. 


१० 


१४६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ औरंगाबाद विभाग 
५. आवेशी भांडणे, अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला करणार नाहीत . श्री . आर. एस. कानडे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
सभ्यता नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , पदावर नेमण्यात येईल . 
निशाणी,घोषणा, फलक किंवा अशा इतर कोणत्याही वस्तु जवळ बाळगणार श्री . आर . एस . कानडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
नाहीत . किंवा ठेवणार नाहीत . 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, औसा या 

पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
६ . व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखावण्याच्या उद्देशाने 
वाद्ये वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे प्रक्षोभक असभ्य वर्तन करणार 
नाहीत . 

श्री . आर. एस . कानडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
७. जिल्हयात पाचकिंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर जमण्यास सक्त । ठेवण्यात येईल . 
मनाई करीत आहे . सदर आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी 

लातूर , ४ जानेवारी , २०१६ . 
किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्मचारी , विवाह, अंत्ययात्रा , धार्मिक कार्यक्रम, 

व्ही . डी . डोंगरे , 
यात्रा व त्याचप्रमाणे इतर कार्यक्रम ज्यांना सक्षम अधिकारी यानी विशेषरित्या 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकिस व कार्यक्रमास लागु होणार नाही. 
विशेषरित्या परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , हिंगोली यांना 
किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या पोलीस अधिकारी यांना राहतील . हे आदेश 
मी हिंगोली जिल्हयाच्या हददीपावेतो लागु करीत आहे . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) (३ ) चे आदेश दिनांक 

पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ 
१०/ ०१/ २०१६ रोजीचे ०६ .०० वाजेपासून ते दिनांक २४/ ०१/ २०१६ रोजीचे दिनांक २१/ ०७/ २०१५ . 
२४.०० वाजेपर्यत लागु करीत आहे . 

२ ) श्री . एम. एस . बोराळे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागु असल्यामुळे यांची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे , निलंगा यांची दिनांक ०४/०१/ २०१६ ते ६/ ०१/ २०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची 
ध्वनीक्षेपणाव्दारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाव्दारे पोलीस अधिकारी अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
यांनी करावी . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 
हिंगोली , जानेवारी , २०१६ . 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
दुर्वाचनिय , 

आदेश 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , हिंगोली . 

क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ३६ / २०१६. :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्री . एम . एस . बोराळे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , निलंगा 
यांची दिनांक ४/०१/२०१६ ते ०६/०१/ २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 

रजा रजेच्या मागे दिनांक ३/ ०१/ २०१६ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

सुट्यांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २/ १/ २०१६ 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ 

रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ७/ ०१/ २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
दिनांक २१/०७/२०१५. 

वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
२ ) श्री . आर. एस .कानडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , औसा 

आहे . 
यांचीदिनांक ११/ ०१/ २०१६ ते १६/ ०१/ २०१६ पर्यंतची ( ०६) दिवसाची अर्जित श्री . एम. एस . बोराळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 

____ श्री . एम. एस . बोराळे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २रे 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
आदेश 

तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ ३५/ २०१६ . : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . आर. एस . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग , औसा यांची दिनांक ११/ ०१/ २०१६ ते १६/ ०१/ २०१६ पर्यंतची 

श्री . एम . एस . बोराळे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
( ०६ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ९/ ०१/ २०१६ व 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
१०/ ०१/ २०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 

ठेवण्यात येईल . 
सुट्यांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ८ / १/ २०१६ 

लातूर , ४ जानेवारी , २०१६ . 
रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १७/०१/ २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 

व्ही . डी . डोंगरे , 
वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 

प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
आहे. 


भाग १ - पुरवणी महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ 

१४७ 
११ 

श्री . पी .के . शर्मा, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

न्यायाधीश- ३, व अतिरिक्त सत्रन्यायाधीश , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 

स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ४६०३ / 
२०१५ , दिनांक १८ / १२/ २०१५ . 

२ ) श्रीमती एस . एम . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर यांचे मंजूर श्री . पी . के. शर्मा, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचा पत्र क्रमांक २०१६/ २०१५, दिनांक कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ / ७/ २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
२९ /१२/ २०१५ . 

ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


लातूर , ७ जानेवारी , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


क्र . काव्यवि ( प्रशा ) / ३३/ २०१६.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
खालील प्रमाणे आदेश देत आहेत . 

१ . श्रीमती एस . एम . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर यांची जिल्हा 
न्यायालयाचा आदेश क्रमांक काव्यवि (प्रशा)/ ४६०३ / २०१५ , दिनांक 
१८ / १२/ २०१५ नुसार मंजूर करण्यांत आलेली दिनांक २१/ १२/ २०१५ ते २३/ 
१२/ २०१५ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे . 


१३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ 


२. सदरील आदेशाची नोंद संबंधीत न्यायीक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


दिनांक २१ / ०७/ २०१५ . 


लातूर , २ जानेवारी , २०१६ . 


२) श्री . एम .व्ही . कुर्तडीकर, जिल्हा न्यायाधीश-१ , निलंगा यांची दिनांक 
४/ ०१/ २०१६ ते ५/ ०१/ २०१६ या ( ०२ ) दिवसाची परावर्तीत रजा वैद्यकीय 
कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


३ ) रजा मागणीचे पूष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 
प्रमाणपत्र . 


१२ 


४ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ 


आदेश 


दिनांक २१ / ०७/ २०१५ . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ११९ / २०१६. : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , जिल्हा न्यायाधीश - १, निलंगा यांची दिनांक 
४/ १ / २०१६ व ५/ १/ २०१६ या ( ०२) दिवसाची परावर्तीत रजा वैद्यकीय 
कारणांवरुन मंजूर करीत आहेत . 


२) श्री . पी .के . शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश- ३, लातूर यांची दिनांक 
११ /०१/ २०१६ ते १४/ ०१/ २०१६ या (०४ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


___ श्री . एम . व्ही .कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निलंगा या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ११८/ २०१६. : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . पी .के .शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश -३, व अतिरिक्त सत्रन्यायाधीश , लातूर 
यांची दिनांक ११/ ०१/ २०१६ ते १४ /०१/ २०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित 
रजा रजेच्या मागे दिनांक ९/ ०१/ २०१६ व १०/ ०१/ २०१६ रोजी अनुक्रमे 
दुसरा शनिवार व रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक १५ /०१/ २०१६ रोजी 
मकरसंक्रांत निमित्त असलेल्या सुट्यांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना दिनांक ८ / १ / २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक १६/०१/ २०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . एम . व्ही .कुर्तडीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , ७ जानेवारी , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


श्री . पी . के . शर्मा, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


१४८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ औरंगाबाद विभाग 
१४ 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार , 
अधिसूचना 

जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित नुकसान 

भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम -२०१३ 
क्रमांक २०१५ / भूसंपादन / अर्धापूर/ 
सिआर -०७, उपविभागीय अधिकारी 

( यात यापुढे ज्यांचा उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम 
कार्यालय , नांदेड 

१० च्या उपनियम ( ३ ) व्दारे विहित केल्या प्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या 
दिनांक . २७/ ०१/ २०१६ 

अद्यवतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करण्यात असल्याचे 

देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
भूमी संपादन , पुनर्वसाहत करतांना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका 
अधिनियम- २०१३ 

यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी नांदेड यास पदनिर्देशित 

करीत आहे. 
क्र .२०१५/ भूसंपादन /अर्धापूर/सिआर-०७, ज्याअर्थी भूमिसंपादन पुनर्वसन व 

अनुसूची एक 
पुनर्वसाहत करतांना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या 

जमिनीचे वर्णन 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात 

गाव धामदरी , ता . अर्धापूर जि . नांदेड 
आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ / अनुक्रमांक भूमापन किंवा 

संपादीत 
२०१४ /प्र . क्र . ७७ / अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा 

गट क्रमांक 

क्षेत्र 
निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित ०१ ७० , ७१, ७२ , ८० , ८१, ८३, ८४ , 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम (३ ) च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये 

९२ , ९३ , ९५ , ७३ , ७९ , ८० , ८१ , 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 

८२, १०१ , १०२ , १०३ , १०६ , १०८ , 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या 

१०९ , ११० 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 

एकूण 

३ .९९ 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

( हे . आर.) 
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 

अनुसूची दोन 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश उक्त 

प्रकल्पाचे वर्णन :- भुसंपादन प्रस्ताव - भाटेगांव शाखा कालव्यावरील 
जमीन असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनसाठी ( यात यापुढे 

गिरगाव पुच्छ वितरिकेच्या एल .एम . ४ एल . एम . ५ , 
ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे . ) 

च्या कामासाठी 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 

मौ . धामदरी , ता . अर्धापूर , जि . नांदेड येथील भुमी संपादन करणे बाबत . 
वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये 

समाजाला मिळणारे लाभ :- पायाभूत सुविधा . 
दिलेले आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 

अनुसूची तीन 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 

बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 

अनुसूची चार 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 

भुसंपादन जनतेच्या पायाभूत सुविधासाठी होत असल्याने सामाजिक प्रभाव 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही . 
आणि ज्या अर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 

अनुसूची पाच 
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 

प्रशासकाची नियुक्ती करणे आवश्यक नाही . 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक 

टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी नांदेड , प्रशासकिय 
असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा .) 

इमारत , चिखलवाडी नांदेड येथील कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
त्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 

दिनांक : २७/ ०१/ २०१६ 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 

ठिकाण: नांदेड 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या 

उपविभागीय अधिकारी 
भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची 

नांदेड . 
कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सूट देता येईल . 
__ परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


१५ 


भाग १ - पुरवणी महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ 

१४९ 

WHEREAS, the HomeDepartment,Government of 
By Office of District Magistrate 

Maharashtra has issued the letter dtd 22. 12 .2015 thereby 

directing all the District Collector and Police Commissioners 
District Magistrate Aurangabad 

to repeal the Rules regarding the registration of Eating House, 
(Notification ) 

Lodging and Boarding, and places of Public Entertainment 
framed by the respective District Collector and Police 

Commissioner in their territorial jurisdiction in accordance 
2016/ H. L./ WS - 67 .- WHEREAS , the office of the 

with the provisions of Section 33 of the Bombay Police Act 
District Magistrate Aurangabad had previously in accordance 

1951. 
with the provisions of Section 33 (1 )(xa ) of the Bombay Police 

Thus in accordance with the directions issued by 
Act 1951 had framed the Rules for the registration and the Government of Maharashtra through Home Department 
regulation of the Eating House , Mess and Restaurant, vide letter dtd 22 . 12 .2015 it is hereby notifies that ( a ) the 
Bhojnalaya etc and Lodging and Boarding in Aurangabad Eating House , Mess and Restaurant, Bhojnalaya etc and 
District by name “ the Aurangabad District Eating House , 

Lodging and Boarding in Aurangabad District and (b ) 
Mess and Restaurant, Bhojnalaya etc and Lodging and Aurangabad District Public Entertainment Places (Regulation 
Boarding in Aurangabad District (Registration and 

and Registration ) Rules are hereby stand repealed w .e.f. the 
Regulation ) Rules 2015 ” . 

date of the publication of this notification in the official gazette. 
WHEREAS , the said rules were published in the 

Date : 10th February, 2016 . 
official gazette of the Government of Maharashtra on 
25 . 6 . 2015 at pageno . 1511 . 

(Dr.Nidhi Pandey) 
District Magistrate , Aurangabad . 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 

__ शुक्रवार , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ : माघ १६ , शके १९३७ 


१६ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) नियम 
१९६२ चे नियम ६० मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र , जिल्हा परिषदा व 


जा . क्र . २०१५/निवडणूक /जिपपंस/सिआर - ३ :- परभणी जिल्हयातील 


पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ चे उपकलम ( ३ ) ( अ ) 
अन्वये मी , जिल्हाधिकारी , परभणी खालील प्रपत्र - ब मध्ये ४६ रामपुरी बु. 


मानवत पंचायत समितीची ४६ रामपुरी बु .निर्वाचक गणाची पोट निवडणूक 


घेण्यास आली आहे . ४६- रामपुरी गणाचे निकाल पत्र नमुना - ११ मध्ये 


या निर्वाचक गणातून निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव व त्याचा कायमचा 


निवडणूक निर्णय अधिकारी मानवत यांच्याकडून प्रमाणित करुन या कार्यालयास 


पत्ता या द्वारे प्रसिध्द करीत आहे . 


प्राप्त झाले आहे . 


प्रपत्र- ब 


तालुका मानवत 


अ . क्र . 


कायमचा पत्ता 


निवडून आलेल्या पंचायत 
समिती सदस्याचे नाव 


ज्या निर्वाचक गणातून निवडून 
आले त्या गणाचा क्रमांक व नाव 


सोरेकर बालासाहेब सोपानराव 


४६ - रामपुरी बु . 


मु . पो . रामपुरी बु. 
ता . मानवत जि . परभणी 


संभाजी झावरे , 
जिल्हाधिकारी, परभणी. 


१५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ 


औरंगाबाद विभाग 


१७ 


१८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


क्र . २०१५/ नपाप्र / कार्या- १/ कावी -८२३ , :- महाराष्ट्र शासन , नगर विकास 
विभाग , मुंबई यांची अधिसुचना दिनांक १० जुन , २००९, नुसार महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) 
नियम , २००९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , डॉ . 
प्रशांत नारनवरे , जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे असे जाहीर 
करतो की , उस्मानाबाद जिल्हयातील वाशी नगरपंचायतीच्या दिनांक २५ / 
१/ २०१६ रोजी आयोजीत विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत 
खाली नमुद उमेदवाराची निवड करण्यात आली आहे . 


क्र . २०१५/ नपाप्र/ कार्या- १/ कावी- ८२३ , :- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर 
पंचायती आणि औद्योगिक नागरी , अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ - क 
( ४ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी डॉ . प्रशांत नारनवरे, 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे असे जाहीर करतो की , 
उस्मानाबाद जिल्हयातील वाशी नगरपंचायतीच्या दिनांक २५/ १/ २०१६ रोजी 
आयोजीत विशेष सभेमध्ये उपाध्यक्ष पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत खाली 
नमुद केल्यानुसार उमेदवार निवडून आला आहे . 


अ . क्र . | नगरपंचायतीचे नाव 


अ . क्र . | नगरपंचायतीचे नाव 


अध्यक्ष पदासाठी निवडून 
आलेल्या उमेदवाराचे नाव 
सौ . शिंगणापुरे प्रतिमा मकरंद 


उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून 
आलेल्या उमेदवाराचे नाव 
श्री . चेडे नितीन खंडेराव 


वाशी 


वाशी 


उस्मानाबाद , २ फेब्रुवारी , २०१६ . 


उस्मानाबाद , २ फेब्रुवारी , २०१६ . 


डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद . 


डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


___ आदेश 


सोमवार , दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ : माघ १९ , शके १९३७ 

१९ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

जा .क्र . २०१६ - नपाप्र/ कावी/ निवडणुक / ६८४ : महाराष्ट्र नगर 
वाचा :- १. महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत औदयोगीक नगरी परिषद / नगर पंचायती व औदयोगीक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम 
अधिनियम १९६५ 

५१ ( १) अ व १९ चे पोटकलम (१ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
२ . अवर सचिव मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश मी तुकाराम कासार जिल्हाधिकारी ,हिंगोली या प्रगटनाव्दारे असे जाहीर 
क्र . रानिआ / नपा- कावी .०६ दि . ०४ / १२/ २०१५ 

करतो की , हिंगोली जिल्हयातील औंढा ( नाग ) व सेनगाव नगर पंचायत 
३ . शासन निर्णय क्र .एसिओ२०१५/ प्रक्र .३५५ / नवि- १४ दि . ११ / ११/ २०१५ सदस्यांमधुन दि . ०३/०२/ २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या निवडणूकीत खालील 
४ . महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जानेवारी २०१६ 

उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या नगर पंचायत मधून अध्यक्ष व 
५. उपविभागीय अधिकारी वसमत / हिंगोली तथा पिठासिन अधिकारी उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत असे जाहीर करुन त्यांची नावे 
नगर पंचायत औंढा ( ना ) / सेनगाव यांचे अहवाल दिनांक ०३/ ०२/ २०१६ असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द करण्यासाठी या आदेशान्वये मान्यता देत 

आहे . 


अ . क्र 


पक्ष 


पक्ष 


नगर । निवडुन आलेल्या 
पंचायतचे 

| अध्यक्षाचे नाव 
नाव 


निवडुन आलेल्या 
उपाध्यक्षाचे नाव 


सूरेखाबाईदिलीपसिंह | भारतीय जनता 
१ | औंढा ( ना ) | जया अनिल देशमूख | शिवसेना 

वाघमारे ( ठाकूर ) पार्टी 
२ | सेनगांव 

देशमुख अभिजीत | भा . ज. पा . | देशमुख कैलास गंगाधर | रॉ. कॉ . पा . 

गोपाळराव 


हिंगोली, ४ फेब्रुवारी, २०१६ . 


स्वाक्षरीत / 
जिल्हाधिकारी हिंगोली 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४] 


गुरूवार , दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ 


[किंमत २ .०० रु .] 


G 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषदा,/ नगरपालिका व पंचायत समित्या , ग्रामपंयायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप :- प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


नगराध्यक्ष यांजकडून 


अधिनियम १९६६ च्या कलम २३ ( १ ) सहीत कलम ३८ अन्वये 
जाहीर केलेला आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


जाहीर प्रगटन 


विकास योजनेत समाविष्ठ केलेले क्षेत्र नकाशावर दर्शवुन 
असा नकाशा नगरपंचायत कार्यालयात कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवशी ठेवण्यात आलेला आहे . 


जर कोणास त्याबद्दल सुचना व हरकती द्यावयाच्या असतील 
त्यांनी सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासून ६० ( साठ ) दिवसाच्या आत नगरपंचायतीकडे 
लेखी स्वरुपात द्याव्यात . 


क्र . ३१/ २०१६ .- पाटोदा शहराची विकास योजना शासन 
अधिसूचना क्र . टिपीएस३३८६/ २५४९ / सीआर - १४/ ८७/ युडी 
६ , दि . २० /०३/१९८७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक १/५/ 
१९८७ पासून अमलात आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
अधिनियम , १९६६ चे कलम -३८ अन्वये मंजूर विकास योजना 
अमलात आल्याच्या तारखेपासून २० वर्षाच्या कालावधीनंतर 
ती विकास योजना सुधारीत करणे आवश्यक आहे. मंजूर 
विकास योजनेतील क्षेत्रासाठी सुधारीत विकास योजना तयार 
करण्याचा इरादा या नगरपंचायतीने ठराव क्र . १० , दिनांक 
२१ / १२ / २०१५ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 


पाटोदा, १ फेब्रुवारी , २०१६ . 


नगराध्यक्ष , 
नगरपंचायत , पाटोदा . 


औ . भाग- १ अ - ४ 


१० 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ 
BY PRESIDENT NAGAR PANCHAYAT 

PATODA 
BY NAGAR PANCHAYAT PATODA DIST. 

जाहीर सुचना 
BEED 

अधक्ष नगर परिषद गंगाखेड याजकडुन 
DECLARATION 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७( १ ) 
Maharashtra Regional & Town Planning Act 

अन्वये फेरबदल प्रस्ताव 
1966 
Declaration of intention to prepare 

क्रं . नपगं / ३७३ दिनांक : ०१/ ०२/ २०१६ 
development plan of Patoda 
(Revised ) 

ज्याअर्थी गंगाखेड शहराची सुधारीत व वाढीव क्षेत्रची योजना ( भागशः 

शासन नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्रं .टीपीएस / ३१०५/ १३५७/ 
The development plan of Patoda has been प्र .क्रं .२०६/ ( अ )/ २००५/ नवि-३० दि .१७ जुलै २००६ अन्वये मंजुर केली 
sanctioned vide Govt. Notification No. TPS - 3386 / 

असून ती दिनांक १ सप्टेंबर २००६ पासून अमलात आली आहे . तसेच 
2549/CR-14/ 87/ UD- 6 Date- 20 / 03/1987 & has came 

गंगाखेड शहराच्या पुर्नप्रसिध्द भागाची विकास योजना शासन नगर विकास 
into force since Date -01/ 05 / 1987. As per the 

विभागाने अधिसुचना क्रं . टीपीएस / ३१०७/ ११३० /प्र .क्रं .२६१( ब )/ २००७ 
provisions of the section 38 of the said act the 
Planning Authority has to revise the Development 

नवि- ३० दि . १६ जुलै २००८ अन्वये मंजुर केली असून ती दि .१ सप्टेंबर 
Plan after 20 years from the date of which is a 

२००८ पासून अंमलात आली आहे . 
Development Plan has been come into operation . 

उक्त विकास योजने ( सु + वा क्षे ) प्रमाणे गंगाखेड येथील सर्वे ४६६ 
Now the Nagar Panchayat Patoda under its 

मधील आ .क्र . ३२ ,३३ ,३४ ज्याचे क्षेत्र १. २२७ हे . एवढे आहे . 
resolution No10 Dated 21. 12 . 2015 here by declare 

ज्याअर्थी उक्त विकास योजनेतील सर्वे नं .४६६ मधील १ .२२७ हे . जागेवर 
its intention to prepare The Development Plan under 
section 38 of the Maharashtra Regional & Town 

रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यासाठी फेरबदलाची कार्यवाही करून 
Planning act 1966 , 

सादर करणे बाबत शासनाने आदेश क्रं .टीपीएस३१०७/ ११३०/ प्र.क्रं .२६१ / 

२००७/ नवि -३० दिनांक १७ जुलै २००८ अन्वये नगर परिषदेस निर्देश 
The copy of plan showing area included in दिले आहेत . त्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७( १ ) अन्वये फेरबदल 
the Development Plan shall remain open for करून तसा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव सादर करण्यास्तव नगर परिषदेने 
information for public at the office off Nagar 

तिची सर्वसाधारण सभा दिनांक २१ / ११/ २०१५ मध्ये ठराव क्रं . १२ 
Panchayat Patoda during office hours . 

अन्वये ठरविले आहे. 
Any suggestions which may be received by 
the LocalAuthority from the public in the respect of 

उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा विकास योजनाचा ( सुधारीत ) भाग नकाशा 
the plan within a period of60 (Sixty ) days from the 

गंगाखेड नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाच्या कालावधीत अवलोकनार्थ 
date of publication of declaration in the Official 

ठेवण्यात आला आहे . 
Gazette shall be consider by the undersigned while 
preparing the Development Plan of Patoda 

आणि ज्याअर्थी नगर परिषद , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 
( Revised ) . 

१९६६ चे कलम ३७( १ ) अन्वये सदरची अधिसुचना शासन राजपत्रात 
Place : Patoda 
Date : 01 .02. 2016 

प्रसिध्द झाल्याचे दिनांकापासून ३० ( तीस ) दिवसाचे आत जनतेकडून 
President 

सुचना वा हरकत मागवित आहे . 
Nagar Panchyat Patoda 

विहीत कालावधीत आलेल्या हरकती व सुचनांचा विचार सदर प्रस्ताव 
अंतिमतः मंजुरीस्तव सादर करण्यापुर्वी करण्यात येईल . 


स्थळ : गंगाखेड 

दिनांक : ०१ / ०२ / २०१६ 


सही/ 
( सौ . जयश्री रामप्रभु मुंढे ) 

अध्यक्षा 
नगर परिषद गंगाखेड 

जि . परभणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ भाग १ अ- पुरवणी 

NOTICE 
BY PRESIDENTMUNCIPAL COUNCIL 
GANGAKHED 

जाहीर सुचना 
(Modification Under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra 
Regional & Town planning Act 1966 ) 

अधक्ष नगर परिषद गंगाखेड याजकडुन 
No. MCG/ PD/ MIS - 373 Dt. 01/ 02/ 2016 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७( १ ) 
Whereas the Government in Urban Development 

अन्वये फेरबदल प्रस्ताव 
Department vide its Notification No . TPS /3105 / 
1357 /CR- 2006( A) 2005 / UD- 30 , Dt. 17th July 2006 

क्रं . नपगं / ३७३ दिनांक : ०१/ ०२/ २०१६ 
sanctioned the Development plan ( R + AA ) of 
Gangakhed and which came into force from Dt.01st 

ज्याअर्थी गंगाखेड शहराची सुधारीत व वाढीव क्षेत्रची योजना ( भागशः 
September 2006 and Republished part 
Development plan sanctioned vide Urban 

शासन नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्रं .टीपीएस / ३१०५/ १३५७/ 
Development DepartmentNotification TPS /3107/ प्र .क्रं .२०६/ ( अ )/ २००५/ नवि-३० दि . १७ जुलै २००६ अन्वये मंजुर केली 
1130/ CR- 21 ( B )/ 2007/ UD - 30, Dt. 16th July 2008 असून ती दिनांक १ सप्टेंबर २००६ पासून अमलात आली आहे . तसेच 
& came in to force from dated 1st September 2008. 

गंगाखेड शहराच्या पुर्नप्रसिध्द भागाची विकास योजना शासन नगर विकास 
In the above Development plan ( R + AA ) Land विभागाने अधिसुचना क्रं . टीपीएस / ३१०७ / ११३०/ प्र.क्रं .२६१ ( ब)/ २००७ 
under Survey No. 462 atGangakhed is proposed 

नवि- ३० दि .१६ जुलै २००८ अन्वये मंजुर केली असून ती दि . १ सप्टेंबर 
as shopping center, priyamery school & play 
Ground Approx area 1 Hecter 227 R . 

२००८ पासून अंमलात आली आहे . 
Whereas in the above Development plan Govt. उक्त विकास योजने ( सु + वा क्षे ) प्रमाणे गंगाखेड येथील सर्वे ४६६ 
has directed to Municipal Council by order 

मधील आ .क्र . ३३ ज्याचे क्षेत्र २ . ४५ हे . एवढे आहे . 
No. TPS - 3107/ CR- 261 / UD - 30Dt.17th July 2008 to 
initiate modification proposal to include 1.227 ht. 

ज्याअर्थी उक्त विकास योजनेतील सर्वे नं .४६६ मधील २ .४५ हे . जागेवर 
For shopping center & priyamery school & play 
Ground Zone. 

रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यासाठी फेरबदलाची कार्यवाही करून 

सादर करणे बाबत शासनाने आदेश क्रं .टीपीएस३१०७/११३०/ प्र .क्रं .२६१ / 
As per Govt. order Municipal Council Gangakhed 
has initiated modification proposal under section 

२००७/ नवि -३० दिनांक १७ जुलै २००८ अन्वये नगर परिषदेस निर्देश 
37 ( 1 ) of M . R . T . P . Act 1966 General Body दिले आहेत . त्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७( १ ) अन्वये फेरबदल 
Resolution No.12 Dt. 21 / 11/ 2015 . 

करून तसा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव सादर करण्यास्तव नगर परिषदेने 
And whereas the part plan of Development plan तिची सर्वसाधारण सभा दिनांक २१ / ११/ २०१५ मध्ये ठराव क्रं . १२ 
of Gangakhed ( R + AA) showing the above अन्वये ठरविले आहे. 
proposed modification is kept open for public 
inspection during the office hours in municipal उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा विकास योजनाचा ( सुधारीत ) भाग नकाशा 
Council Gangakhed . 

गंगाखेड नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाच्या कालावधीत अवलोकनार्थ 
And whereas theMunicipal Council Gangakhed ठेवण्यात आला आहे . 
invites suggestion and objection to the said 
modification to the Development plan ( R + AA ) of आणि ज्याअर्थी नगर परिषद , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 
Gangakhed within the period of 30 ( Thirty ) Days 

१९६६ चे कलम ३७( १ ) अन्वये सदरची अधिसुचना शासन राजपत्रात 
from the date of publication of this Notification in 
GovernmentGazette . 

प्रसिध्द झाल्याचे दिनांकापासून ३०( तीस ) दिवसाचे आत जनतेकडून 

सुचना वा हरकत मागवित आहे . 
The suggestions and objections received within 
stipulated period will be considered before 

विहीत कालावधीत आलेल्या हरकती व सुचनांचा विचार सदर प्रस्ताव 
submitting the proposal to the Government for 
sanction. 

अंतिमतः मंजुरीस्तव सादर करण्यापुर्वी करण्यात येईल . 
Place : Gangakhed 

स्थळ : गंगाखेड 
Date : 01 / 02 / 2016 

दिनांक : ०१/ ०२ / २०१६ 

सही/ 
sign ./ 
( Sow . Jayshri Ramprabhu Munde) 

( सौ . जयश्री रामप्रभु मुंढे ) 
President 

अध्यक्षा 
Municipal Council Gangakhed 

नगर परिषद गंगाखेड 
Dist. Parbhani 

जि . परभणी 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ 

NOTICE 
BY PRESIDENTMUNCIPAL COUNCIL 

GANGAKHED 
(Modification Under Section 37 ( 1 ) of 

जळकोट नगर पंचायत जि . जळकोट 
Maharashtra Regional & Town planning Act 

1966 ) 
No. MCG/ PD / MIS - 373 / 363 Dt. 01/02 / 2016 

प्रसिध्दीकरण 
Whereas theGovernment in Urban Development 
Department vide its Notification No . TPS /3105 / महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ 
1357 / CR- 2006( A ) 2005 / UD - 30 , Dt. 17th July 2006 
sanctioned the Development plan ( R + AA ) of 
Gangakhed and which came into force from Dt.01st 

( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) 
September 2006 and Republished part 
Development plan sanctioned vide Urban 
Development Department Notification TPS /3107 / 
1130 / CR- 21 ( B )/ 2007 / UD - 30 , Dt. 16th July 2008 

जळकोट शहराची विकास योजना तयार 
& came in to force from dated 1st September 2008 . करण्यासाठी , नगर पंचायतीचा प्रशासकिय ठरव क्र . १५ 

In the above Development plan ( R + AA ) Land दिनांक २३ / ०७ / २०१ अन्वये तिच्या अधिपत्याखालील संपूर्ण 
under Survey No . 466 at Gangakhed is proposed 

क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 
as play Ground Approx area 2 Hecter 45 R . 

१९६६ चे कलम २१ ( १) अन्वये इरादा जाहीर केला आहे . 
Whereas in the above Development plan Govt. 
has directed to Municipal Council by order ___ ज्यासाठी विकाय योजना तयार करावयाची आहे , 
No . TPS - 3107 / CR-261/ UD -30 Dt. 17th July 2008 to 
initiate modification proposal to include 2 .45 ht . 

अशा नगर पंचायतीच्या क्षेत्राचा नकाशा, जळकोट नर 
For play Ground Zone . 

पंचायतीच्या कार्यालयात सुट्टीचे दिवस वगगळून , कार्यालयीन 
As per Govt. order Municipal Council वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे 
Gangakhed has initiated modification proposal 

कलम २३ ( २) अन्वये, नागरीकांना पाहण्यासाठी खुला ठेवलेला 
under section 37 ( 1 ) of M . R . T . P .Act 1966 General 
Body Resolution No . 12 Dt. 21 / 11/ 2015 . 

आहे . 
And whereas the part plan of Development plan 

ज्या नागरीरकांच्या जळकोट नगर पंचायतीच्या 
of Gangakhed ( R + AA) showing the above 
proposed modification is kept open for public 

नियोजीत विकास योजनतील समाविष्ठ हद्दीतील क्षेत्रा संबंधी 
inspection during the office hours in municipal काही सुचना व हरकती असतील , त्यांनी ही अधिसुचना 
CouncilGangakhed . 

शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालयाच्या तारखेपासून ६० 
And whereas the Municipal Council Gangakhed 

( साठ )दिवसाच्या आत, त्या जळकोट नगर पंचायतीकडे 
invites suggestion and objection to the said 
modification to the Development plan ( R + AA ) of लेखी कराव्यात , त्या सुचना व हरकती उक्त अधिनियमाच्या 
Gangakhed within the period of 30 ( Thirty ) Days 

कलम २३ (१ ) नुसार ही नगर पंचायत योग्य तो विचार 
from the date of publication of this Notification in 
Government Gazette . 

करील. 


The suggestions and objections received within 
stipulated period will be considered before 
submitting the proposal to theGovernment for 
sanction . 


स्थळ :- जळकोट 


दिनांक :- । । 


Place : Gangakhed 
Date : 01 / 02/ 2016 


sign./ 
(Sow . Jayshri Ramprabhu Munde) 

President 
Municipal Council Gangakhed 

Dist. Parbhani 


( व्यंकट किशनराव तेलंग ) 

अध्यक्ष 
नगर पंचायत , जळकोट 


१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र ११ फेब्रुवारी २०१६ : माघ २२ , शके १९३७ भाग १ अ- पुरवणी 
Nager Panchayat Jalkot Dist .Latur , public by on all working days during office 

hours at the office of Jalkot Nager Panchayat 
DECLARATION 

as required under section 23 ( 2 ) Maharashtra 
Maharashtra Regional & Town Planning Act 

Regional & Town Planning Act 1966 , 
1966 
(Maharashtra Act No.XXXVII of 1966 ) 

Suggestion or objection if any , in the 

jurisdiction of jalkot nagar panchyat should 
To prepare Development Plan of Jalkot 

be communicated in writing within 60 (Sixty ) 
town , Nager Panchayat by its Administrative 

days from the date of publication of intention 
resolution No .15 Dt. 23/07/ 2015 Has declared 

in Maharashtra Govt . Gazette , shall be 
his intention under provision of section 21 

considered by the Nager Panchayat Jalkot 
( 2) with section 23 (1 ) of Maharashtra 

as required under section 23 ( 2 ) of the said 
Regional & Town Planning Act 1966 for the 

Act 
area within its jurisdiction . 

Place : Jalkot 
A copy of plan showing the area for 

Date : 
which The Development Plan is to be 

(Venkat K . Telang ) 
prepared is kept open for the inspection by 

Nager Panchayat Jalkot 


President ; alkot 


shoes, se a time pa 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


pean, stres to 


